वातानुकुलन यंत्रणेचा सुयोग्य 
वापर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१८/इमारती-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४/०८/२०१८ 
प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील शासकीय कार्यालयात मोठया प्रमाणात वातानुकूलन यंत्रणेचा वापर 
होतो. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, त्यातील ब-याच ठिकाणी त्याचे तापमान १८ ते २० डिग्री से.असे 
ठेवण्यात येते. त्यामुळे अनावश्‍यक वीजेचा वापर होऊन शासनाचे आर्थिक नुकसान होते व उर्जा निर्माण करणा-या 
स्रोतांचा वापर अधिक प्रमाणात होऊन पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो. याबाबत केंद्र सरकारच्या ब्युरो ऑफ एनर्जी 
ईफिशियन्सी (BEE) व्दारे असे सूचित करण्यात आले आहे की, वातानुकुलन यंत्रणा २४ डिग्नी से.तापमानावर वापरले 
असता, २४% विजेची बचत होऊ Bed व हे तापमान मानवी शरीराला आवश्‍यक आर्द्रता आणि योग्य हवेचे 
अभिसरणाकरीता सर्वोत्तम आहे. यामुळे बाहेरुन येणा-या व्यक्‍तींना तापमानातील विषम बदलाला सामोरे जावे लागत 
नाही. सदर तापमान वातावरणास पोषक व ग्रीन बिल्डींग संकल्पनेस पूरक राहील. या सर्व बाबींचा सर्वकष विचार 
करुन खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय - 


“ शासकीय कार्यालये व विश्रामगृहे तसेच इतर इमारतींमधील सर्व वातानुकुलन यंत्रे तसेच यंत्रणेचे तापमान 
२४ डिग्री ठेवण्यात यावे. (वा तापमान २४ डिग्री राहील असे सुनिश्चित करावे.) अशा प्रकारे वातानुकुलन यंत्रणेचा 
सुयोग्य वापर केल्यास उर्जा निर्माण करणा-या स्त्रोतांचा मर्यादित वापर होऊन पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास 
हातभर लावता येईल व पर्यायी शासनाची आर्थिक बचत होईल.” 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२७१५५८१४०२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


Digitally signed by Sanjay Utt 


DN: c=IN, ०७०५ Of Maharashtr 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने Sanjay प्या, 


‘ab21a54ad660ded981a3eca6138 
0e321¢245c3a783fe22e29d3e10801 85683, 
23844598 153e02b0343bb88 


U tta (wa [| 41€656191857a573661abb05577db91 1ebS 
१९07, cn=Sanjay Uttarwar 
D. 


(सं.मु.उत्तरवार) 
कार्यासन अधिकारी 


१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
३) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग व (विद्युत) विभाग 
यांना कळविण्यात येते की, आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांना सदर शासन निर्णयाची प्रत 
अग्रेषित करावी. 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ व (विद्युत) विभाग 
संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई 
निवडनस्ती (इमा-२) संग्रहार्थ. 


